महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
उप महासमादेशक या अस्थायी पदास 


मुदतवाढमिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०२०/प्र.क्र.६२/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २३ जुन, २०२० 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०१८/प्र.क्र. ०२/विज्ा-८, 
दि.१८/१०/२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२/०२/२०२० 
३) होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र मस/कार्या-२/२०२०/१५४, 
दिनांक १८/०१/२०२० 


प्रस्तावना : 


महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
उपमहासमादेशक, या अस्थायी पदास दि. ०१/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० पर्यंत संदर्भ क्रमांक १ 
येथील शासन निर्णय दि. १८/१०/२०१९ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. 
२९/०२/२०२० रोजी संपली आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१२/०२/२०२० अन्वये आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२० ते दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आले आहेत. यास्तव महासमादेशक होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील उपमहासमादेशक. या अस्थायी पदास दिनांक ०१/०३/२०२० ते दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
उपमहासमादेडशक वेतनश्रेणी (रुपये ६७,०००-७९,०००-- HAG) Pay Matrix level १५ (9 th Pay 
commission) या अस्थायी पदासदिनांक 09/03/2020 ते दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२०/प्र.क्र.६२/विजा-८ 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.१ मुख्य लेखा शिर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा १०७- 
होमगार्ड, ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा व सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ आ.पु.क.,दिनांक 
१२/०२/२०२० अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥9॥9॥/959॥॥॥9.90९.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०२००७२११२१२५१७८२९ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant 


Deepak — st 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home Department, 


V postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a S a Nn t 2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b97052 
0962ebf72d86546b92151214820b2b 
b31f3ccac8, cn=Deepak Vasant 


S a W a nN t a ee 1 14:21:18 +05'30' 
(दि.व.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित : 
१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 


o~ 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, आ.पु.क.., मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विश्ा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


4 


£53) 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


